कृषि विभागातील कृषि आयुक्तालयांतर्गत अस्थायी पदे 
दिनांक ०१/०३/२०२० ते दिनांक ३१/०८/२०२० पर्यंत 
चाळू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२०/प्र.क्र.२९/१५-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
तारीख:- ०२ मार्च, २०२० 
वाचा - 


Ee) 


कृषि व पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२०८/प्रक्र.9२/१५-अे, दि. २२/०५/२००९. 
कृषि व पदुम, शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२२१९/प्रक्र.२१४/१५-अ, दि.०७/१०/२०१९. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. १२/०२/२०२०. 
कृषि आयुक्तालयाने पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०१३६-१४५-१५४/प्रक्र.१/२०-२१/ 
आस्था-५ (निप/६६७६), दि.१५/०२/२०२०. 
शासन निर्णय- 

सन २०१९-२० मध्ये कृषि विभागातील कृषि आयुक्‍्तालयांतर्गत अस्थायी पदे दि.२९/०२/२०२० पर्यंत 
चाळू ठेवण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. आता, संदर्भ क्र.४ अन्वये अस्थायी पदे 
सन २०२०-२१ मध्ये दि.०१/०३/२०२० पासून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत कृषि आयुक्तालयाव्दारे 
विनंती करण्यात आली आहे. अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील योजनांतर्गत, स्तंभ क्र.४ 
मधील १३४३९ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासननिर्णयान्वये सुधारित 
आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समन्वय समितीची मान्यता घेण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


AD 


) 
) 
3) 
) 


oe 


अ.क्र योजना/लेखाशीर्ष स्थायी पदे | सन २०२०-२१ मध्ये | एकूण मंजूर 
चालू ठेवावयाची पदे 
अस्थायी पदे 
a 2 ठा बाळ ळ्या री 

7 २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन 
(00)(09) कृषि आयुक्तालय (२४०१ yee? ३६७९ ९४७९ 
०१३६) 

2. २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन : 
(00)(02) विभागीय व जिल्हा कृषि ५३४ ९७०३ १५०४५ 
कार्यालये (२४०१ ०१४५) 

३. २४०१ पिक संवर्धन 
००१ संचालन व प्रशासन 
(००(०२) जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१ aa ५७ १३६ 
०१५४) 

(४. | एकूण ११२२१ त प. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२०/प्र.क्र.२९/१५-ओ 


2. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी विभागातील 
उपरोक्त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ येथील योजनांतर्गत स्तंभ क्र. ४ मधील मान्यता देण्यात येत असलेल्या 
१३४३९ अस्थायी पदांचा सविस्तर तपशिल या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र “अ*, “a” व “क* मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 


३. या पदांसाठी येणारा खर्च उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
दाखवण्यात यावा व सन २०२०-२१ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनिप-२०१६/प्र.क्र.०८/१६ आपुक, 
दि.१२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०२१५०७०३०९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A mo | N j | ak an t h Bhan ae toss टी. S= 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


Sakharkar Date: 2020.08.02 15:11:50 +0530" 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य 


५. आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. महालेखापाल, महाराष्ष्ट ८ (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. सर्व संचालक 

८. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. सर्व उप कोषागार अधिकारी 

१२. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय ( विसु-१/व्यय-१) 

१४. कक्ष अधिकारी-१६ ए, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती/१५ए 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. आकृवि-२२२०/प्र.क्र.२९/१५-अे, दिनांक 02 मार्च, २०२० सोबतचे प्रपत्र 
प्रपत्र-अ 
२४०१ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) कृषि आयुक्तालय (२४०१०१३६) 


वेतनश्रेणी ग्रेड पे एकुण मंजूर पदे आयुक्‍्तालयस्तर विभागीय व जिल्हा स्तर उपविभाग/तालुका 


ल्क 
र 


३ 


र 
। 7 
| 
न 


११| कृषि उप संचालक/उप विभागीय कृषि |१५६००-३९१०० ८४०० 
अधिकारी 


ट्या कल्या ~~] 3] ele 
el ८ sl el 1 Cl SG 
in| in im] | my x 
o| © ०॥ of of & 
o| 8 3} of of 8 
wl ow wl wl wl ih 
a| & a| a| & 
nl w» nl ”A] AI ५ 
o| 2 co] oc] oc] 6 
of 8 eo} of of 2 


7 
x 


oy “~ 
० © ) 


m2 
¥ a) #1 8 S| 2] 4 
8 81 8] 8 el 3] 4 
2 | 212 L) 2] 4 
af Re 
iN QP ap a zl | 2 


Masks ha 


२७| कृषि सहाय्यक ७२००-२०२०० 2¥oo 
७ वर्षानंतर 
२८०० 


३२| आरेखक ७२००-२०२०० 
९३००-३४८०० 
33] अनुरेखक पर००र०र०० 
५२००-२०२०० 


aaa विळा Ga) क्य FS क्या 
८2 er a 0८. १७१ ७७७ 0 ee ee ee ae 


प्रपत्न-ब 


२४०१९ पिक संवर्धन ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये (२४०१०१४५) 


वेतनश्रेणी एकुण मंजूर पदे आयुक्तालयस्तर विभागीय व जिल्हा स्तर 


७ 
५२००-२०२०० वर्षानंतर २८०० 
कृषि सहाय्यक 


२००-२०२०० २००० 
अनुरेखक ७२००-२०२०० २४०० 


प्रपत्र-क 


